सन २०२४-२५ करिता निसर्ग पर्यटन स्थळाचा 
विकास  (२४०६-२२९५ या राज्य 
योजनेअंतर्गत मौ. सोनसळ, ता.कडेगांव 
जि.सांगली येथील श्री.चौरंगीनाथ या निसर्ग 
पर्यटन स्थळावर कार्यरत असलेल्या ६ 
अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च 
भागविण्याकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४४/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०२४ 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक १.४.२०२४ 
२. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२२/३/फ-९ दिनांक ७.३.२०२४ 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र. कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३६/१०१/२०२४-२५, दिनांक ७.५.२०२४ 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४ 
५. उपवनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३६/५३३/२०२४-२५, दिनांक २९.८.२०२४ 
प्रस्तावना :- 
सन २०२४-२५ करिता निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षांतर्गत रुपये 
२७३००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित आहे. त्यानुषंगाने वाचा येथील क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये सदर लेखाशिर्षांतर्गत ०१ वेतन या उदिष्टांतर्गत एकूण रु.१३.०० लक्ष इतके अनुदान वितरित 
करण्यात आले आहे. आता उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
वाचा क्र.५ येथील पत्रान्वये सदर लेखाशिर्षांतर्गत अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. 
वित्त विभागाच्या वाचा येथील नमूद क्र.१ व ४ येथील दि. १.४.२०२४ व दि. २५.०७.२०२४ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींची मासिक निधी विवरणपत्रे 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात 
आल्यानंतर विभागास सन २०२४-२५ च्या प्रथम नऊ माहीकरिता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) आवश्‍यक असणारा 
अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या परिच्छेद क्र.३ मध्ये नमूद 
उद्दिष्टासाठी ६०% च्या मर्यादेत आणि उर्वरित उद्दिष्टांसाठी ७०% मर्यादेत तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेतील 
केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा प्रथम नऊ माहीकरिता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या 
आहेत. सदर मासिक विवरणपत्रानुसारचा निधी एप्रिल ते डिसेंबर, २०२४ या कालावधीमध्ये पुढे/मागे ओढून 
घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) देण्यात आली आहे. तसेच 
वित्त विभागाच्या सदर दिनांक २५.०७.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.३ मध्ये नमूद केलेल्या 
उद्दीष्टाकरीता प्रत्यक्ष खर्च करण्यापूर्वी याबाबतचे प्रस्ताव ठोस समर्थनासह आवश्‍यकतेनुसार नियोजन 
विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४४/फ-९ 


वित्त विभागाचे वाचा येथील क्र.१ व ४ येथील नमूद परिपत्रकानुसार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे अनुक्रमे वाचा क्र. ३ व ५ येथील पत्रान्वये 
प्राप्त प्रस्तावास अनुसरून सन २०२४-२५ करिता निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास (२४०६-२२९५) या राज्य 
योजनेअंतर्गत मौ. सोनसळ, ता.कडेगांव जि.सांगली येथील श्री.चौरंगीनाथ या निसर्ग पर्यटन स्थळावर 
कार्यरत असलेल्या ६ अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता BDS प्रणालीवर अनुदान वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
कार्यालयाच्या वाचा क्र.३ व ५ येथील पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे वाचा येथील क्र.१व ४ 
चे परिपत्रक बीम्स प्रणाळीवरील उपलब्ध अनुदान विचारात घेता, निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास (२४०६- 
२२९५) या योजनेमधून मौ. सोनसळ ता.कडेगांव जि.सांगली येथील श्री.चौरंगीनाथ या निसर्ग पर्यटन 
स्थळावर कार्यरत असलेल्या ६ अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता सन २०२४-२५ या 
वित्तीय वर्षात ०१-वेतन अंतर्गत रु.५.९८ लक्ष इतका निधी खालील अटी व शा्तींचे अधिन राहून वितरीत 
करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक निधी 
प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

३. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 
तरतुदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

४. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 

५. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 
खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेतील तरतुदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 

६. सदर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 

७. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 
आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील Head त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा 
नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

८. संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र 
शासनास तसेच महाळेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित करण्यात येत 
असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल (Utilization Certificate) 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला तातडीने सादर करावे. 

९. उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन 
देईल. 

१०. सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १.४.२०२४ व २५.०७.२०२४ रोजीचे परिपत्रकातील अटींची पूर्तता 
होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४४/फ-९ 


११. सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी-२०११/प्र.क्र.१७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक-सी-०७ प्रधान शिर्ष-२४०६, वनिकरण व वन्यजीवन, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (०६) इको टुरिझम (राज्य) (२४०६-२२९५) ०१-वेतन या 
लेखाशिर्षा अंतर्गत सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १.४.२०२४ व २५.०७.२०२४ चे परिपत्रक तसेच वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१५२०४४१०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIVEK VIAY Ce sone 


2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07#42d90c6bc1 7db75Sd4af9 


(विवेक होरिंग) 
उप सचिव (वने) महाराष्ट्र शासन 

प्रत :- 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 

४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) कोल्हापूर 

५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


eon SG © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


